महिला व बाल विकास विभाग ( खुदद) च्या 
ई-गर्व्हनन्स (२२५१ ०८७५) या लेखाशिर्षांतर्गत 
निधी वितरित करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महिला व बाल विकास विभाग, 
शासन निर्णय-क्रमांक आस्था-२०२१/प्र.क्र.६१ (१)/का-१. 
नवीन प्रशासन भवन, ३ रा मजला, 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- २६ ऑगस्ट , २०२१. 


संदर्भ :- १ माहिती व तंत्रज्ञान विभागाचा शासन निर्णय क्र.9/1)-मातंस-०८०/४/२०१४-०/० 
Directorate of IT (MH), दि.२०/०३/२०१८. 
2) महिला व बाल विकास विभाग, शासन पत्र क्रमांक - आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५/का-१, 
दि.२०.०१.२०२१. 
३) महिला व बाल विकास विभाग, शासन पत्र क्रमांक - आस्था-२०१८/प्र.क्र.१०५/का-१, 
दि.२१.०५.२०२१. 
४ महिला व बाल विकास विभाग, शासन निर्णय क्र. ॥७>5/प्र.क्र.३११/का-८, दि. २३/०३/२०२१. 
प्रस्तावना:- 
महिला व बाल विकास विभाग व त्याच्या अखत्यारीतील क्षेत्रिय कार्यालये, महामंडळ, आयोग इ. करीता 
संगणकीकरण / ई गव्हर्नन्स प्रकल्प अंमळबजावणीकरीता सन २०२१-२२ या वित्तीय वर्षाकरिता रु.४००.०० लक्ष 
निधी अर्थसंकल्पित करण्यात आळेळा आहे. कोवीड-१९ या साथरोगामुळे उदभवलेल्या आर्थिक बिकट 
परिस्थितीमुळे वित्त विभागाने त्यापैकी २५% निधी खर्च करण्यास अनुमती दिलेली आहे. त्यानुसार रु. १००.०० 
लक्ष निधी वितरित करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
महिला व बाल विकास विभाग व त्यांच्या अखत्यारीतील क्षेत्रीय कार्यालये,महामंडळे, आयोग इ. करीता 
ई - गव्हर्नन्स प्रकल्प अंमळबजावणकरीता वित्त विभागाने मुळ अर्थसंकल्पित निधी. रु.४००.०० लक्ष च्या एकूण २५ 
% निधी खर्च करण्यास मान्यता दिलेली आहे. त्यानुसार खालीलबाबींसाठी निधी वितरित करण्यास मान्यता 
देण्यात येत आहे :- 
अ.क्र बाब मागणी वित्तविभागाने वितरित निधी 
केलेला निधी (| मान्य केलेला निधी | (रुपये) 
रु. कोटीत) (रु. कोटीत) 
| कार्यरत असलेले केपीएमजी या १.६० | मूळ अर्थसंकल्पित | 32,00,000/- 
संस्थेचे माहिती तंत्रज्ञान सल्लागारांचे रक्‍कम रु. ४.०० 
थकित मानधन कोटीच्या २५% 
२ विभागातील संगणक नादुरुस्त ०.३९ ३३,१५,०००/- 
असल्याने ३५ संगणक, ३५ स्कॅनर , 
३५ प्रिंटर १ मोठा स्कॅनर खरेदीसाठी 
3 महिला व बाल विकास विभागासाठी ०.३७ १४,७५,०००/- 
५ नवीन वेबसाईट तयार 
करण्यासाठी लागणाऱ्या खर्चासाठी 


शासन निर्णय क्रमांकः आस्था-२०२१/प्र.क्र.६१ (१/का-१. 


हृ बाळ न्याय संगणकीय प्रणाली ०.५५ २०,१०,०००/- 
( Juvenile Justice Information 
System ) तयार करण्यासाठी 
लागणाऱ्या खर्चासाठी 

एकूण २.९१ 1१.०० | .०० १,००,००,०००/- 


३. या प्रयोजनार्थ होणारा खर्च मागणी क्रमांक X-2, 2249 सचिवालय सामाजिक सेवा (०२) ई-गव्हर्नन्स 
प्रकल्प, (०१)(०२) ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाची अंमलबजावणी (कार्यक्रम), १७ संगणक खर्च (२२५१ ०८७५) अंतर्गत सन 
२०२१-२२ या वर्षी उपलब्ध असलेल्या तरतुदीतून भागविण्यात यावा. 

४. सदर anes निर्णय वित्त विभागाच्या अनौपचारीक संदर्भ क्र. १७९/ व्यय-६, दि. ०४/०८/२०२१ अन्वये 
प्राप्त सहमतीनुसार निर्गिमित करण्यात येत आहे. 

५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२१०९०२१५१८४०४०३० असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by VARUDKAR MAHESH ASHOKRAO 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=WOMEN AND CHILD 
VA R U D KA R M A H E S H DEVELOPMENT DEPARTMENT, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=d93c4961d980868772404829621 1d7af97ecfd40d7967c43d20b36 
Od83ce0fa6, 
pseudonym=58C42BF9F3ABBB1C15CFBC42D0AA8503E42564DB, 
A S H O KR AO serialNumber=7EBBBC37 12E8D459EF 90BF7 AAE4EA46E9CAEBDDSOCFECD 


E2EE7CE0454FA0416A, cn=VARUDKAR MAHESH ASHOKRAO 
Date: 2021.09.02 15:18:40 +05'30" 


(महेश अ. वरूडकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई. 
) मा.मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.मंत्री / मा.राज्यमंत्री, महिला व बाल विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
) मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई. 
५) प्रधान सचिव, विधानमंडळ सचिवालय, विधानभवन, मुंबई. 
) 
) 
) 
) 


AD 


८ 0८ w 


प्रधान सचिव, (मा.तं.), माहिती व तंत्रज्ञान विभाग,मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव, महिला व बाल विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
आयुक्‍त, महिला व बाल विकास, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
आयुक्त, एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना, बेलापूर, नवी मुंबई. 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा / लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई/ नागपूर. 
सह सचिव/ उप सचिव, वित्त विभाग, (व्यय-६) / नियोजन विभाग (का.१४७२), मंत्रालय, मुंबई. 
राज्य सूचना अधिकारी (NIC), नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालयासमोर, मुंबई. 
सह संचालक (उद्योग), उद्योग संचालनालय, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
व्यवस्थापक KPMG कंपनी, मुंबई / संबंधित KPMG कंपनीचे सल्लागार. 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
निवासी लेखा परिक्षा अधिकारी , मुंबई. 
निवडनस्ती (का-१),महिळला व बाल विकास विभाग. मंत्रालय, मुंबई Yoo ०३२. 


Nn S&S OM 


८“? 


Go 
११ 
१२ 
१३ 
१४ 
१५६ 
१६ 
१७ 


we lel कळ. lw CLS ale Cw 


पृष्ठ २ पैकी २ 


